अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारसीनुसार तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय व अशासकीय 
अनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व तत्सम पदविका 
संस्थांतील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेने दि. १/३/२०१९ च्या अधिसुचनेनुसार लागू 
केलेली सातव्या वेतन आयोगानुसारची सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करणे, शिक्षकीय व समकक्ष पदांना पदभरतीकरिता किमान 
शैक्षणिक अर्हता व सेवाविषयक बाबी लागू करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सावेआ-११११/(१०२/२०)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. :०९ एप्रिल, २०२१ 


वाचा : १. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद अधिसूचना क्रमांक -.९०.६१-१/३॥-०/७५ 

७०७/२०१६-१७, दिनांक १ मार्च, २०१९ 

२. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.सावेआ-११११/(प्र.क्र. ४४/१९)/ 
तांशि-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

३. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद अधिसूचना -.॥(०.६१-१/३॥-०७/७" CPC/ 
२०१६-१७, दिनांक २० मे, २०२० 

४. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. ५/तंशिस/७ 
वावेआ/शिप/२०२०/१०८, दि. १६ मार्च, २०२० रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या वर नमूद क्रमांक (१ येथील अधिसूचनेनुसार, मा. 
मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी, 
औषधनिर्माणझास्त्र व तत्सम पदविका संस्थांतील शिक्षक व समकक्ष पदांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 
लागू करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये पदविका संस्थांतील प्राचार्यांच्या वेतनाबाबत मुद्दा 
क्रमांक २.२१ मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद केलेली आहे : 


" The fixation of pay and designation of incumbents in the revised pay scales shall be as 
given in Annexure-!. Incumbent faculty members/Principals who are in AGP of 10000/- as per 
6th CPC, shall be fixed in the appropriate cell corresponding to Level 14 of pay matrix table 
recommended by 7th CPC. For the sake of clarity, separate pay matrix table for level 14 of 


7th CPC pay matrix is reproduced in Annexure 1.” 


तथापि, सदर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक 2.29 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगामधील 
रु. १०००० ग्रेड पे च्या अनुषंगाने सातव्या वेतन आयोगातील पे मॅट्रीक्स बाबतचा तक्‍ता दिनांक ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात आळेला नाही. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सावेआ-११११/(१०२/२०)/तांशि-२ 


२. पदविका संस्थांतील प्राचार्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेने वर नमूद क्रमांक (३) येथील दिनांक २०.०५.२०२० च्या अधिसूचनेमध्ये खालील प्रमाणे खुलासा 
केलेला आहे : 


| Sr. No. | No. 1 |$$५&€ | Clarification 


14. There is no column existing in the Pay | An appropriate column of pay matrix 
Matrix Table in respect of diploma | table presented by 7th CPC for central 
level Technical Institutions as | government employees may be used 

published in AICTE notification dated 
1st March 2019 for fixing the Pay of 
Principals and other faculty members 
already drawing the pay in the AGP of 
10000. Please suggest the Table. 


३. त्याअनुषंगाने, राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक 99.08.2098 च्या शासन निर्णयामध्ये, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्रमांक (४) येथे नमूद पत्रान्वये 
केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने राज्यातील पदविका संस्थांतील प्राचार्यांच्या रु. १०००० ग्रेड वेतनाच्या 
अनुषंगाने समकक्ष तक्‍ता समाविष्ट असणे आवऱ्यक होते. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक (२) येथे नमुद शासन 
निर्णयामध्ये सुधारणा करून त्याबाबत शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दि. १/३/२०१९ च्या अधिसुचनेन्वये शिफारस केलेल्या सातव्या 
वेतन आयोगानुसारची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षकीय व समकक्ष पदांना पदभरतीकरिता किमान 
शैक्षणिक अर्हता व सेवाविषयक बाबी लागू करणेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ११ 
सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक २.२१ रद्द करण्यात येत असून सुधारीत मुद्दा क्रमांक 
२.२१ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


The fixation of pay and designations of incumbents in the revised pay scales shall be as 
given in Annexure-l. 


Incumbent faculty members/Principals who are in AGP of 10000/- as per 6 CPC, shall be 
fixed in the appropriate cell corresponding to Level 14 of pay matrix table recommended by 
7th CPC. For the sake of clarity, separate pay matrix table for level 14 of 7th CPC pay matrix 
is reproduced as below: 


Pay Band in VI CPC 37400 - 67000 
Cadre Title | Pineipal 
Grade Pay in VI CPC 10000 
Entry Pay 53000 
Cell No. 14 
144200 
2 148500 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सावेआ-११११/(१०२/२०)/तांशि-२ 


3 153000 
4 157600 
5 162300 
Po | 167200 
7 172200 
Po | 177400 
1७ | 182700 
10 188200 
11 193800 
12 199600 
13 205600 
14 211800 
15 218200 


Note : The end-points of any column do not signify the end points of the pay received at that 
level. As was the case in the earlier provision of traditional pay scales, the last point does not 
represent the maximum pay of that level for calculation purpose. The end-points of the 
column should not be treated as the maximum and minimum of a pay scale to calculate the 
average pay for any level. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१८/२०२०/सेवा-९, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० नुसार मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२४१७१०३८३१०८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish Jagdeorao 
Tidke 


(सतीश ज. तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


rs 
ap 


मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/ खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कुलगुरु, अकृषि विद्यापिठे, 

कुलगुरू, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 


Ee) 


2 


“८2 


te} 
4 


Tae) 


S 
iy 02 eo Se Se SS SS 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सावेआ-११११/(१०२/२०)/तांशि-२ 


९) सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१०) संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद, नवी दिल्ली 

११) सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली. 

१२) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

१४) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 

१५) सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी / पदवीका संस्थेतील प्राचार्य / संचालक 
१६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई / निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
१९) सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय. 

२०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

29) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

२२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई. 

२३) अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
२४) निवड नस्ती-तांशि-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


